नवोदय शिक्षण संस्था, नागपूर संचालित रोहन 
उच्च प्राथमिक शाळा, मानेवाडा रोड,नागपूर या 
शाळेचे, श्रीराम स्वामी शिक्षण संस्था, नागपूर या 
संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह-३०२४/प्र.क्र.३२६/२४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जून, २०२४ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११/माशि-३ दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे जा.क्र.प्राथर०१६/६१४६/ब/  , 
दि.०७.०८.२०१६ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
नवोदय शिक्षण संस्था, नागपूर संचालित रोहन उच्च प्राथमिक शाळा, नविन ज्ञानेश्वर नगर, मानेवाडा 
रोड, नागपूर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक (इ.१ ली ते ७ वी) शाळेचे, श्रीराम स्वामी शिक्षण संस्था, 
नागपूर या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन श्रीराम स्वामी शिक्षण संस्थानागपूर , या संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यास खाली 
नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन हस्तांतर झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली 
जाणार नाही. 
(२) व्यवस्थापन हस्तांतर झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व 
शर्तीमध्ये बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन हस्तांतर, शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(५) सदर व्यवस्थापन हस्तांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन हस्तांतर संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा व्यवस्थापन हस्तांतरापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन 
संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, व्यवस्थापन हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राश्ाह-३०२४/प्र.क्र.३२६/२४/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/श्ती 
व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन हस्तांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२४१८३६०८५२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ied by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


PRAVIN RAJARAM 2: 
MUNDHE 


132, st= 
‘OAC5S02D43AF5F670B5BA 
AVIN RAJARAM MUNDHE 


(प्रविण मुंढे ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद,नागपूर. 
अध्यक्ष/ सचिव, नवोदय शिक्षण संस्था, नागपूर. 
अध्यक्ष/ सचिव, श्रीराम स्वामी शिक्षण संस्था, नागपूर. 
निवडनस्ती (एसएम-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


